आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत 
पाटबंधारे प्रकल्पास सन २०१८-१९ 
करीता निधी वितरण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१५/कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: - १८ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि. २.०४.२०१८ व दि.२५.०१.२०१९. 

२) जलसंपदा विभागाची नस्ती क्र. संकिर्ण- २०१८/(३५०/२०१८)/ लपा-१. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी उपयोजने अंतर्गत जलसंपदा विभागाकरीता मागणी क्र. टी-५ व टी-६ खाली 
मुख्यलेखाशिर्ष २७०२-लहान पाटबंधारे, ४७०१ - मोठ्या व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च व ४७०२ 
- लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च करीता एकुण रु.५०००.०० लाख इतका निधी सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित केलेला आहे. सदर निधी वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील 
परिपत्रकांन्वये अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील "जलसंपदा" या उपशिर्षाखाळील योजनांना सोबतच्या विवरण 
पत्रातील स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. प्रशासकिय विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास 
विभाग क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी मान्य योजनांवर खर्च होतील याची दक्षता घ्यावी. तसेच या 
तरतूदी खर्च करतांना शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी-२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, 
दिनांक २६ जुले, २००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.५९/का-६, दिनांक १० नोव्हेंबर, २००५ मधील अटींचे 
कटाक्षाने पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात येत 
असलेल्या तरतूदी मासिक खर्च विवरणपत्राप्रमाणे खर्च करण्याची दक्षता सर्व विभाग प्रमुख / नियंत्रक 
अधिका-यांनी घ्यावी. 
४. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लोकांकरिता वा 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी केलेली 
तरतूद त्या क्षेत्रातील आदिवासी लोकांच्या वैयक्तिक omar खर्च करण्यात यावी. आदिवासी 
उपयोजनेंतर्गत केलेली तरतूद आदिवासी क्षेत्राबाहेर किंवा सर्वसाधारण योजनेखाली खर्च करण्यात येवू नये. 
सदर तरतुदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक, संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, जलसंपदा विभाग व आदिवासी विकास विभागास 
प्रत्येक महिन्यात १० तारखेपर्यंत न चुकता पाठवावी. 
५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्‍त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजने क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रातील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे 
नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील 
योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल व तो केंद्रशासनाळा कळविता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र. १५/कार्यासन.६ 


६. नियंत्रण अधिकारी यांनी नियम प्रचलित कार्यपध्दती व सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन 
चाळू योजनांवर खर्च करावा. हे आदेश फक्त अंमलबजावणी /नियंत्रक अधिका-यांच्या अधिनस्त ठेवलेल्या 
तरतुदीस प्रशासकीय दृष्टया मान्य केलेल्या चाळू योजनांवर खर्च करण्यासाठी आहे. याची अंमलबजावणी 
अधिका-यांनी नोंद घ्यावी. 

७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने वाचा येथील क्रमांक १ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारांस अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१६१२४२०६५४२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R 7 d Digitally signed by Ravindra 
avi a ra Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D i g a mM ba | fa (0 o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
Aute Date: 201910320 15.1117 +0530 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती. 
विभागीय आयुक्त,मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती. 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव / औरंगाबाद/नागपूर 
अधीक्षक अभियंता खारभूमि विकास मंडळ, ठाणे. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
महालेखापाल (लेखापरोिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे / जळगांव / औरंगाबाद/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जलसंपदा विभाग (बजेट-२/लेखाशाखा / निवसं-१), मंत्रालय, मुंबई - 32 
कार्यासन अधिकारी ( का.क्र. २, ५) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय. 
निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील सन २०१८-१९ आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र. १५/कार्यासन.६ 


तरतूदीचे वाटप. 


मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य लेखाशिर्षे : ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे भांडवली खर्च-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) 
जनजाती क्षेत्र उपयोजनां (०१) (०१) मध्यम पाटबंधारे वाणिज्यिक.(४७०१ बी २६४) ५३,मोठी बांधकामे. 


(रु. लाखात) 
प्रकल्पांचे/ जिल्हयाचे २०१८-१९ साठी सदर शासन निर्णयाद्वारे वितरीत | नियंत्रण अधिकारी 
नांव अर्थसकंल्पीत तरतूद । करण्यात येत असलेली तरतूद 
a .. 2: २ ३ ४ 
दहेली मध्यम प्रकल्प ४५०.०० अधिक्षक अभियंता व 
प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
कोराडी मध्यम प्रकल्प २५०.०० प्राधिकरण जळगाव 
नागन २२२.८७ 
झाशीनगर (उसियो) ६००.०० अधिक्षक अभियंता व 
प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नागपूर 
एकुण:- १५२२.८७ १५२२.८७ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र. १५/कार्यासन.६ 


आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील सन २०१८-१९ आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे वाटप. 


मागणी क्रमांक टी-६मुख्य लेखाशिर्ष : ४७०२-लघुपाटबंधारे- ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


३२-अंडादान. 
(रु. लाखात) 
प्रकल्पांचे/ जिल्हयाचे नांव २०१८-१९ साठी | सदर ae निर्णयाद्वारे नियंत्रण अधिकारी 
अर्थसकंल्पीत वितरीत करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
1 प २ ३ ४ 
योजनेचे नाव-(०१) (१३) कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ५१२८) 
ठोक तरतूद १७७.५७ १७७.५७ अधिक्षक अभियंता, पुणे 
पाटबंधारे मंडळ 
योजनेचे नाव-(०१) (१४) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ५१४६), 
बेवारटोला, गोंदीया २००.०० अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
कोसरी गडचिरोली वा लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
a नागपूर 
,गडचिरोली १००.०० % 
आमपाटी, अमरावती १०६.३४ 
आलेवाडी, बुलढाणा २९८.४० 
पाचपाहूर, यवतमाळ ३००.०० 
ठोक तरतूद (नागपूर विभागाकरीता) २५०.०० 
एकुण १६०४.७४ १४५४.७४ 
योजनेचे नाव-(०१) (१५) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ७६९५), 
बर्डीपाडा १००.०० १००.०० अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
जळगाव 
योजनेचे नाव-(०१) (१६) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ७७०१), 
खोलसापाडा-१ ९८६.६२ अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, 
खारभुमी विकास मंडळ, ठाणे 
एकुण २९८६.६२ २९८६.६२ 
योजनेचे नाव-(०१) (१७ गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान. (४७०२ ७७१२), 
ठोक तरतूद ४०८.१९ अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
पिपळगांव Py = औरंगाबाद - T a 
पिपळगांव खांड २००.०० बात 
एकूण(ड) ६०८.१९ ६०८.१९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


